RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ३० ] 


शुक्रवार , मे १४ , २०२१ / वैशाख २४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , 


किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ४० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर जिल्हा यांजकडून 


संदर्भ : महाराष्ट्र शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक विकाअ १११५ / प्र.क्र .८८ / ५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 


शासन निर्णय 


क्रमांक विकाअ ११५ / प्र.क्र . ८८/५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. महाराष्ट्र शासन या शासन निर्णयाद्वारे मी , जिल्हाधिकारी , मुंबई 
शहर जिल्हा , ओल्ड कस्टम हाऊस , शहिद भगतसिंग मार्ग , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या 
सोबत जोडलेल्या अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः 
सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे किंवा विद्यमान विधानसभा बरखास्त होणे यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यत 
अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती उपरोक्त कालावधी पूर्ण होण्यापुर्वी केव्हाही , कोणतीही 
कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

सदरची मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वी संपुष्टात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित 
पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयास तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची 
राहील . 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार : 

विशेष कार्यकारी अधिकारी केवळ साक्षांकनाचे काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू नये . तसेच 
परिशिष्ट ५ मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे . मूळ कागदपत्रांपेक्षा 
वेगळी माहिती 

नमूद 

असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर 
सत्य प्रत म्हणून सांक्षाकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी 
व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द 
करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पूनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) ४०-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मे १४ , २०२१ / वैशाख २४ , शके १ ९ ४३ 


विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी 


अ.क्र 


राजपत्र क्र . 


नाव 


पत्ता 


मुंबई 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
श्री . नितीन मुरलीधर पवार 


१ 


१ 


४०० ००८ 


२ 


२ 


श्री . राहुल संजीव 

तुम्मा 


४०० ००८ 


३ 


३ 


श्री . आनंद वसंत मोरे 


४०० ००८ 


४ 


४ 


श्री . कृष्णमूर्ति कांतराज अरवेन 


४०० ००८ 


4 


श्रीमती संगीता रामचंद्र नंदल 


४०० ००८ 


( ४ ) 
संतोषीमाता को - ऑ.हौ.सोसा . ' ए — विंग , ६ वा 
माळा , प्लॅट नं . ६०१ , डी.बी.मार्ग , मुंबई -०८ 
६ अ / १ , शिवअमृत बिल्डिंग , ४ थी गल्ली , 
कामाठीपुरा , एम.आर.रोड , मुंबई -०८ 
४/५६ , तिसरा मजला , १० वी गल्ली , 
कामाठीपुरा , एस.पी.रोड , मुंबई -०८ 
१६ ९ / १४ ९ , पंचशिल निवास , पाचवा 
कामाठीपुरा , एम.आर.रोड , मुंबई -०८ 
बिल्डिंग नं ११२ , रुम नं .५ , तिसरा मजला , 
५ वा कामाठीपुरा , मुंबई -०८ 
तिरंगा बिल्डिंग , ए विंग , रुम नं .२१५ , दुसरा 
मजला , तिसरा कामठीपुरा , भोलेनाथ मंदिर , 
मुंबई सेंट्रल , मुंबई -०८ 
८/१ , हिराजी रामफळ चाळ , 

रामफळ चाळ , चटईचाळ , 
जे.बि.रोड , काळाचौकी , मुंबई 
१०० , गोदावरी भुवन , १ ला मजला , रुम नं . 
०५ , भंडारी स्ट्रिट , गोलदेऊळ जवळ , मुंबई -०४ 
४८ , नूर मंजिल , १ ला मजला , रु.नं. ५८ , 
त्रंबक परशुराम मार्ग , ६ वा कुंभारवाडा , 
गिरगांव , मुंबई -०४ 
१ ९ ८ , सोमजी बिल्डिंग , ४ था माळा , रु.नं. ३८ , 
डॉ . एम.जी. रोड , मुंबई -०४ 


६ 


६ 


श्री . विशाल चद्रकात येल्ले 


४०० ००८ 


श्री . संदिप अशोक पालवे 


४०० ०३३ 


८ 


८ 


श्रीम . सोनल महेश परमार 


४०० ००४ 


९ 


९ 


श्रीम . रोशनी महेंद्र चौरासिया 


४०० ००४ 


१० 


१० 


श्री . सुरज मनोजकुमार शुक्ला 


४०० ००४ 


११ 


श्री . निलेश गयाप्रसाद चौरासिया 


४०० ००४ 


१२ 


१२ 


श्री . आसिफ जैनुद्दीन पटेल 


४०० ००४ 


१३ 


१३ 


श्री . अब्दुल मलिक फरीदी 


४०० ००४ 


१६८/१७६ , रामसदन , २ रा माळा , रु.नं. 
२०७ , २ रा कुंभारवाडा , मुंबई -०४ 
नवनीत भुवन , १ ला माळा , रु.नं. २६ , पठटे 
बापूराव मार्ग , अलंकार सिनेमा जवळ , 
खेरवाडी , मुंबई -०४ 
२२१ / एफ , नुर हाऊस , अन्सारी इस्टेड , १ ला 
माळा , रु.नं. १० , एम.एस. अली रोड , 
मुंबई -०४ 
६८ / बी , रुम नं . १४ , मंगळी कंदुरी चाळ , 
आर.एस.निमकर मार्ग , मुंबई -०८ 
चाळ नं १३/५४ , शंकर शेठ चाळ , जयराम 
भाई लेन , शुक्कालाजी स्ट्रीट , मुंबई -०८ 
रुम नं . ३४ , पहिला माळा , १ ९ / ई , तोरणवाला 
चाळ , जयराज भाई लेन , मुंबई -०८ 
११०/११८ , फिदा हाऊस , सहावा मजला , 
रुम नं . ६०६ , मौलाना आझाद रोड , मुंबई 


१४ 


१४ 


श्री . अन्सारी इरफान मोहमद जावेद 


४०० ००८ 


१५ 


श्री . सईद नासिर अहमद खान 


४०० ००८ 


१६ 


१६ 


१ 


४०० ००८ 


श्री . फतेह मोहम्मद रमजान अली 
अन्सारी 


१७ 


४०० ००८ 


श्री . मोहम्मद अहमद नफीस 
सिध्दीकी 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मे १४ , २०२१ / वैशाख २४ , 


शके १ ९ ४३ 


अ.क्र 


राजपत्र क्र . 


नाव 


पत्ता 


मुंबई 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
श्री राजेंद्र होंकार कांबळे 


१८ 


१८ 


४०० ००८ 


( ४ ) 
बी / १३० , गितांजली इमारत , डॉ.डी.बी.मार्ग , 
मुंबई सेंट्रल मुंबई -०८ 
विक्रांत सदन , खोली क्र . १४ , तळ मजला , गॅस 
कम्पनी लेन , गणेश टॉकिज समोर , लालबाग , 
चिंचपोकळी , मुंबई -१२ 


श्री सुधीर तुकाराम पवार 


४०० ०१२ 


२० 


२० 


श्री . मुबशीर हतीम अन्सारी 


४०० ००८ 


३१७ / ३० / ए , लोखंडवाला बिल्डींग , २ रा 

जला , रुम नं . ५३ , फौजिया हॉस्पीटल , बाप्टी 
रोड , मुंबई -०८ 


२१ 


२१ 


श्री मोहम्मद नजीब तय्यब अन्सारी 


४०० ००८ 


३१७ लोखंडवाला बिल्डींग , २ रा मजला , रुम 

फौजिया हॉस्पीटल , बाप्टी रोड , 
मुंबई ०८ 


नं . ५३ , 


२२ 


२२ 


श्री शैलेश सुरेश कदम 


४०० ००८ 


बीआयटी चाळ नं . १४/४१ , के.के.मार्ग , 
बेलासीस रोड , मुंबई सेंट्रल मुंबई -०८ 


२३ 


२३ 


श्री अल्ताफ यासीन बद्रा 


४०० ००८ 


२४ 


२४ 


श्री बीपीन नारायण नाईकसाटम 


४०० ००८ 


मुर्गा गिरन सीएचएस , १११ / पहिला माळा , प्लॉट 
नं . १६६ , पढ़े बापुराव मार्ग , मुंबई 
बीआयटी चाळ नं . ०६/६१ , के.के. मार्ग , 
बेलासीस रोड , मुंबई सेंट्रल , मुंबई -०८ 
५/५०३ मेहता कोर्ट १३ , गिल्डर लेन , मुंबई 
सेंट्रल , मुंबई -०८ 


२५ 


२५ 


श्री . विजयकुमार मोहनलाल पटेल 


४०० ००८ 


२६ 


२६ 


श्री अनिल रघुनाथ पारकर 


४०० ०० ९ 


चिंचबंदर बी.आय.टी चाळ क्रं ५/२ ३३ डॉ . 
मैशेरी रोड , डोंगरी , मुंबई -० ९ 


२७ 


२७ 


श्री भोलेनाथ मल्हारी शेळके 


४०० ०० ९ 


१/१० पोद्दार बिल्डींग नं २ डॉ मैशरी रोड , 
मुंबई ० ९ 


२८ 


२८ 


श्री देवेन्द्र वसनजी कोराणी 


४०० ०० ९ 


४६ / २ ९ सफिया मंजिल , २ रा माळा , डॉ . 
महेश्वरी रोड , मुंबई -० ९ 


२ ९ 


२ ९ 


श्री सुशील शशिकांत शिरोडकर 


डोंगरी , 


४०० ०० ९ 


१३ ९ / १८ , कोठारी निवास , १ ला माळा , 
मुंबई ० ९ 


३० 


३० 


श्री मनोज त्रिकम सोलंकी 


४०० ०० ९ 


सोलंकी हाऊस , रुम नं २ , तळमजला , नवरोजी 
हिल रोड क्र . ११ / ई , बिआयटी चाळ क्र . १ च्या 
बाजुला डोंगरी , मुंबई -० ९ 


३१ 


३ 


३१ 


३ 


श्रीम परवीन अब्दुल हमीद सुमार 


४०० ०० ९ 


बरकती हाऊस , ३ रा माळा , रुम ३०७ 
६३/६५ , तांडेल स्ट्रिट , मुंबई 


३२ 


३२ 


श्रीम मेहराज इम्रान पटेल 


४०० ०० ९ 


सय्यद मेन्शन , १ ला माळा , रुम ११ , 
२७ , टणटण पूरा स्ट्रीट , खोजा जमात खाना 
डोंगरी , मुंबई 


भाग एक ( को.वि.पु. ) ४०-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मे १४ , २०२१ / वैशाख २४ , 


शके १ ९ ४३ 


अ.क्र 


राजपत्र क्र . 


नाव 


पत्ता 


मुंबई 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
श्री मोहम्मद सईद जुम्मन खान 


३३ 


३३ 


४०० ०० ९ 


( ४ ) 
५४/५६ अब्दुल रेहमान हॉईट , १० वा माळा , 
मुंबई 
९ ०१ , वुडसाईड , गोखले रोड , दादर ( प ) , 
मुंबई -२५ 


३४ 


३४ 


श्री चैतन्य प्रफुल्ल मारपकवार 


४०० ०२५ 


३५ 


३५ 


श्री अयुब निसार बागबान 


४०० ००८ 


पट्टेबापूराव मार्ग , हकीम डायम बिल्डींग , ११४ 
बी , रुम नं २ , ग्रॅण्ट रोड , मुंबई -०८ 
४७ / ९ , रुपवाला मंझिल , डॉ मुरलीधर सामंत 
मार्ग , एल्फिस्टन रोड , मुंबई १३ 


३६ 


३ 


३६ 


श्री शैलेश नरेंद्र पाटील 


४०० ०१३ 


३७ 


३७ 


श्री आनंद एकनाथ भोगले 


४०० ०३३ 


२/२०८ , खंडेलवाल मेन्शन , जे.बि.रोड , 
कॉटनग्रीन , काळाचौकी , मुंबई ३३ 


३८ 


३८ 


श्री संतोष गंगाराम आमडोस्कर 


४०० ०३३ 


७/५४८ , अभ्युदयनगर , विवेक 
को.ऑप.हौ. सोसा . लि . काळाचौकी , मुंबई -३३ 


३ ९ 


३ ९ 


श्री राजेश रामचंद्र पवार 


४०० ०३३ 


११ - अ / ३३२३ , अभ्युदयनगर , हरिओम 
को.ऑप.हौ. सोसा.लि. , काळाचौकी , मुंबई -३३ 
परशुराम नगर , डी वार्ड , खोली नं . ६४ २/२ , 
काळाचौकी , मुंबई -३३ 


४० 


४० 


श्री संतोष धोंडु लाड 


४०० ०३३ 


४१ 


४१ 


श्री स्वप्निल सतिश चदणे 


४०००३३ 


रुम नं . ए / १६ , मिनल इंडस्ट्रियल इस्टेट , 
परशुराम नगर , ग.द.आंबेकर मार्ग , 
काळाचौकी , मुंबई -३३ 


४२ 


४२ 


श्री जयसिंग शिवराम भोसले 


४०० ०३३ 


३१ / २१६ ९ , सुयोग को.ऑप.सोसा . अभ्युदय 
नगर , काळाचौकी , मुंबई -३३ 


४३ 


४३ 


श्रीम सिध्दी सदाशिव पाटील 


४०० ०३३ 


आर्दश चंदिकादेवी रहिवाशी संघ , रुम नं . 
३१/३/४ जि.डी.आंबेकर मार्ग , टाटा कॉलनी 
जवळ , परेल , मुंबई -३३ 


४४ 


४४ 


श्रीम कल्पना प्रकाश ओहळे 


४०० ०३३ 


इमारत क्र २० , रुम नं . १३८८ , संकल्प सिध्दी 
को.ऑप.हौ.सो. , अभ्युदयनगर , काळाचौकी , 
मुंबई -३३ 


४५ 


४५ 


श्री रविंद्र रघुनाथ 


४०० ०३३ 


२/५७ , शिवराम चाळ , दत्ताराम लाड मार्ग , 
काळाचौकी , मुंबई -३३ 


४६ 


४६ 


श्री हसमुख उमरावचंद्र जैन 


४०० ०३३ 


२०२ , मुठलिया रेसीडन्सी हौ . सोसा . दत्ताराम 
लाड मार्ग , काळाचौकी , मुंबई ३३ 


४७ 


४७ 


श्री शेख अब्दुल वाहीद 


४०० ००७ 


निल कमल अपार्टमेंट , ७ / ए , प्रॉक्टर रोड , 
३ रा मजला , फ्लॅट नं . १५ , ग्रॅण्ट रोड ( पू ) , 
मुंबई -०७ 
१५० / सी , दुबाश चाळ , रुम नं . ३२ , शिवदास 
चायसी मार्ग , देना बँक , नुरबाग , मुंबई -० ९ 


४८ 


४८ 


श्रीम ज्योत्स्ना दिनेश जादव 


४०० ०० ९ 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मे १४ , २०२१ / वैशाख २४ , 


शके १ ९ ४३ 


अ.क्र 


राजपत्र क्र . 


नाव 


पत्ता 


मुंबई 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


४ ९ 


४ ९ 


श्रीम अरुणा एकनाथ हळदणकर 


( ४ ) 
४२ / सनस बिल्डींग , २ रा माळा , रुम नं ५ , 
डॉ . महेश्वरी रोड , मुंबई -० ९ 


४०० ०० ९ 


श्रीम दिलशाद अब्दुल सत्तार चौगले 


४०० ०० ९ 


१७७/१२ शाहीदा मार्ग , इस्माईल डोसा 
बिल्डींग , १ ला माळा , मुंबई 


५१ 


श्री जगदीश जगन्नाथ कांबळे 


४०० ०२५ 


बी / ५०३ , दिपंकर सोसायटी श.ल. मठकर 
मार्ग एलीफीस्टन , प्रभादेवी , मुंबई -२५ 


५२ 


५२ 


श्री सुनिल रामचंद्र पडवळे 


४०० ०१३ 


२/१०८ , पंचगंगा बिल्डींग , पहिला मजला , 
ना.म.जोशी मार्ग , डिलाईल रोड , मुंबई -१३ 
२/२१० , शांती निवास , फितवाला रोड , 
एलफिस्टन रोड , प्रभादेवी , मुंबई -१३ 


श्री तुषार किसन पेवेकर 


४०० ०१३ 


मुंबई , 
दिनांक १४ मे २०२१ . 


राजीव निवतकर , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

मुंबई शहर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


